महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग विकास महामंडळाकडू(॥॥55100) 
मैत्री कक्षासाठी भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या जागेच्या भाडयापोटी 
देय रक्‍कम अदा करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक, क्र.मेइम-२०१९/प्र.क्र. ४१ /उद्योग-८, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २८ मार्च, २०१९ 


वाचा:- १) शासन निर्णय क्र.इ बीज-२०१३/ प्र.क्र.११७/ उद्योग-८ दिनांक २०१४/३/१ 
) शासन निर्णय क्र. मेइम-२०१५/ प्र.क्र.१०५ / उद्योग-८ दिनांक ११/२/२०१६ 
३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र-अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९ /अर्थ-३, दि.०२/०४/२०१८ 
) शा.प.क्र,उ.ऊ.वका.विभाग,क्र.अर्थसं-२०१८/२०१८-१९/(प्र.क्र.२३)/प्रशा-१, 
दि.०६/०४/२०१८. 
५) उद्योग संचालनालयाचे पत्र क्र. उ.सं. मैत्री कक्ष / भाडे-२०१८/ओ-१३९६, 
दि. १६/०७/२०१८ 
६) शासन निर्णय, क्र.मेइम-२०१७/प्र.क्र. ५७ /उद्योग-८,२७ सप्टेंबर,२०१८ 
७) उद्योग संचालनालयाचे पत्र क्र. उ.सं. मैत्री कक्ष / भाडे-२०१८/ओ-१३९६, 
दि. ०८/०३/२०१९ 


वाचा:- शासन निर्णय क्रमांक, मेइम-२०१७/प्र.क्र.५७/उद्योग-८, दि. २७ सप्टेंबर, २०१८ 


संदर्भाधीन क्र.७ येथील पत्रान्वये उद्योग संचालनालयाने सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने 
उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद १व २ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे:- 


मैत्री कक्षासाठी महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग विकास महामंडळाकडून )MSSIDC (भाडेतत्त्वावर 
घेतलेल्या जागेच्या भाडयापोटी दिनांक १/०४/२०१७ पासून ३१/१२/२०१८ पर्यंत ०९) महिने (सेवाकरांसहित 
एकूण भाडे रक्‍कम रु.४९,७८,१९७/-(अक्षरी रुपये एकोणपन्नास लक्ष अठ्याहत्तर हजार एकशे सत्त्याण्णव 
फक्त) सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध तरतुदीतून अदा करण्यास TNA GAA मंजूरी देण्यात 
येत आहे. 


> सदर भाडयापोटी होणारा खर्च मागणी क्र. के-७, मुख्य लेखाशीर्ष-२८५२, उद्योग, ८०, सर्वसाधारण, 
१०२ औद्योगिक उत्पादकता, (१५) (००) "मैत्री कक्षाकरिता खर्ची योजनांतर्गतर८५२) ( ए ०२२) या 
लेखाश्ीर्षाखाळील भाडेपटी व कर (१४) या उपलेखाशिर्षाखाली उपलब्ध करण्यात आलेल्या तरतुदीमधून 
रु.४९,७८,१९७/-( अक्षरी रुपये एकोणपन्नास लक्ष अठ्याहत्तर हजार एकशे CIM फक्त) इतका खर्च 
करण्यात येऊन सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील मंजूर केलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मेइम-२०१९/प्र.क्र. ४१/उद्योग-८, 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक क्र.२०१९०३२८१६३५१०६४१० असा आहे. 
हा areal डीजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशांनुसार व नावाने, 
५ h | a d d h a D eve n ot iN Sena ord h oe Zh Industries Energy 


Lab it, postalCode=400032, st=M; 
2.5.4.20=189da489d797e1 e6a67b7d97496ef70683916299eab51 
hareke 


Kocharekar sete Horan 
(श्रध्दा कोचरेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई-३२. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग विकास महामंडळ, (MSSIDC), कृपानिधी,९, 
वालचंद हिराचंद मार्ग, FHS इस्टेट, मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा ), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 
४. संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक शाखा, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई-३२. 
५. सहायक संचालक, (वित्त व लेखा), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, /निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
७. उपसचिव (प्रशासन), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-७/ अर्थसंकल्प-३), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. कक्ष अधिकारी, प्रशासन-१, उ.ऊ. व का.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०.निवड नस्ती ( उद्योग-८) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


